ग्रामीण रुग्णालय, जेऊर, जि.सोलापूर या 
कार्यालयाकरीता “कार्यालय प्रमुख” आणि 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/ प्र. क्र. १५१/आ ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ३० मे, २०२४ 


वाचा :- 
१. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
२/न.क्र.ई९१६८६/ग्रारु जेऊर आवसंअ प्रशासा/८८७६/२४, दिनांक १५.०४.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


ग्रामीण रुग्णालय, जेऊर, जि.सोलापूर या कार्यालयाकरीता “कार्यालय प्रमुख” आणि 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टामधीळ वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग- 
पहिला, उप विभाग-पहिला, अनुक्रमांक ३ येथील नियम- २ अन्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकारास 
अनुसरुन, ग्रामीण रुग्णालय, जेऊर ता. करमाळा जि. सोलापूर या कार्यालयाकरीता “वैद्यकीय 
अधिक्षक (वर्ग-१)” या पदास “कार्यालय प्रमुख” व महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम 
क्रमांक १५६ मधील तरतूदीनुसार “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्रमांक १५६ मधील 
तरतूदीनुसार व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टामधीळ वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग- 
पहिला, उप विभाग-पहिला, अनुक्रमांक ३ येथील नियम- २ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/ प्र. क्र. १५१/आ ३अ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५३०१४०२२२९०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
A RV | N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c9294f93 


B H | M RA O 396f53d7f87cd4d69fect5ct7005F, 
postalCode=400032, st=Mahi htt 
ber=9246B8CCD2E2CB10707678D45EA1 
AD26CC1E4D7BFF7BD2AA1F253A7 16B8C448B, 
M O R E -ARVIND BHIMRAO MORE, 
Date: 2024.05.30 14:48:26 +05'30' 
(अ. मि. मोरे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा -१, मुंबई 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर 

७. वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, जेऊर, ता. करमाळा, जि.सोलापूर 

८. वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१०.निवड नस्ती (आरोग्य ३ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


